Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक १ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ [ पृष्ठे १ , किंमत : रुपये ८.०० 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


. 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


, 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


, 


वाचा : कृषी उत्पन्न बाजार समिती , अमरावती यांचेकडील प्रस्ताव दिनांक ०३-११-२०२१ . 

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी - विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ चे कलम ३ ( १ ) अंतर्गत प्राथमिक अधिसूचना 
क्रमांक जिऊनिअम - पणन - १ - अधिसूचना - प्राथमिक - ४८७४-२०२१. 

ज्याअर्थी , अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्रात यापूर्वी वेळोवेळी नियमन करण्यात आलेले आहे . कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
अमरावती यांनी संचालक मंडळ सभा दिनांक २०-०९ -२०२१ रोजी ठराव क्र . ८ ( २ ) अन्वये अमरावती बाजार समितीचे धान्य बाजार आवारातील 
टि.एम.सी. यार्डवर पाच हजार चौ.फुट जागेवर रेशीम शेतमालाचे नियमन करण्याचे ठरविले आहे . 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी - विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ चे कलम ३ ( १ ) अंतर्गत महाराष्ट्र शासन कृषि व 
सहकार विभाग यांचे आदेश क्र . अपीएम - २०८१-३६३४०-४०-११ - स , दिनांक ५ सप्टेंबर १ ९ ८१ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून , मी , राजेश लव्हेकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती अमरावतीचे बाजार आवारावर 
यापूर्वी धान्याचे नियमन करण्यात आलेले आहे व आता रेशीम शेतमालाचे नियमन करण्याचा आपला इरादा जाहीर करीत आहे . 

ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसाचे आत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती 
( सहकार संकूल कांता नगर ) यांचे कार्यालयात प्राप्त झालेल्या हरकती वा सूचना विचारात घेण्यात येतील . 


, 


, 


राजेश लव्हेकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

अमरावती . 


अमरावती : 
दिनांक ०३ डिसेंबर २०२१ . 


5 


अ . - एक - अ -१ ( १७२७ ) . 

( १ ) 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


